राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात 
मूलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी अनुदान वितरित करण्यास मंजूरी 
देण्याबाबत सन २०१८-१९ 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.२१/का.९ 
मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २८ फेब्रुवारी , २०१९ 


१) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१५/प्र.क्र.७७/ का.९, 
दि.२२ सप्टेंबर, २०१५. 
२) शासन पूरकपत्र,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.६/का.९, 
दि. ९ मार्च, २०१६. 
3) शासन परिपत्रक , वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, 
दि.०२ एप्रिळ,२०१८. 
४) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१८/प्र.क्र.9७४/ का.९, 
दि.१३ ऑगस्ट, २०१८. 
५) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१८/प्र.क्र.८२/ का.९, 
दि.०४ ऑक्टोबर, २०१८. 
६) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१८/प्र.क्र.१२१/ का.९, 
दि.०१ जानेवारी, २०१९. 
७) शासन परिपत्रक , वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, 
दि.२५ जानेवारी, २०१९. 
प्रस्तावना :- 
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/ पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन 
ग्रामीण भागात वास्तव्यास असलेल्या अल्पसंख्याक लोकसमुहातील नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा 
उंचावण्यासाठी संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये सन २०१८-१९ या वर्षासाठी ग्रामीण क्षेत्र विकास 
कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ येथील शासन पूरकपत्रान्वये, 
दि.२२ सप्टेंबर, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील योजनेची कार्यपध्दती या शीर्षाखाली परिच्छेद (क) 
(ii) च्या पुढे परिच्छेद दाखल करण्याचा निर्णय शासन मान्यतेने घेतला आहे. त्यानुसार मा. खासदार व 
आमदार तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडून शासन मान्यतेसाठी प्राप्त ग्रामपंचायत प्रस्तावांना मंजूरी देऊन 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
राज्यातील ग्रामीण क्षेत्र विकास योजनेकरीता सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात 
रु.३८,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये अडतीस कोटी फक्त) एवढा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 
तथापि, वित्त विभाग शासन परिपत्रक दिनांक०२.०४.२०१८ अन्वये अर्थसंकल्पीत निधीच्या ७०टक्के निधी 
वितरणास मान्यता प्राप्त झाली होती. त्यानुसार अर्थसंकल्पीत निधीच्या ७०% प्रमाणे 
रु.२६,६०,००,०००/- (अक्षरी रुपये सव्वीस कोटी फक्त) निधी शिल्लक होता. त्यापैकी शासन निर्णय, 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.२१/का.९ 


दिनांक १३.०८.२०१८ अन्वये रु.५.०० लक्ष व शासन निर्णय, दिनांक ०४.१०.२०१८ नुसार रु.१५.०४ कोटी 
व शासन निर्णय, दिनांक ०१.०१.२०१९ अन्वये रु.१.०० कोटी असे एकूण रु.१६.०९कोटी निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे. आता वित्त विभाग शासन परिपत्रक दि.२५ जानेवारी,२०१९ अन्वये अर्थसंकल्पित 
निधीच्या खर्चाची मर्यादा महसूली लेख्यातील कार्यक्रमाच्या खर्चाच्या बाबीवर८०टक्के निधी वितरणास 
मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार एकूण मूळ अर्थसंकल्पित रु.३८,००,००,०००/- (अक्षरीरू.अडतीस 
कोटी फक्त) तरतूदीच्या ८०टक्के म्हणजे रु.३०,४०,००,०००/-(अक्षरी रुपये तीस कोटी चाळीस लक्ष 
फक्त) पैकी सर्व एकूण रु. १६,०९,००,०००/- (अक्षरी रुपये सोळा कोटी नव लक्ष फक्त) निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे. सद्य:स्थितीत उर्वरित एकूण रु.१४,३१,००,०००/- (अक्षरी रुपये चौदा कोटी 
एकतीस लक्ष फक्त) इतका निधी राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास योजनेकरिता 
मार्च २०१९ अखेर पर्यंत वितरणास उपलब्ध आहे. सन २०१८-१९या आर्थिक वर्षाकरिता निधी 
मिळण्यासाठी मा. मंत्री/राज्यमंत्रा/खासदार/आमदार तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडून शासनास प्राप्त 
झालेल्या ग्रामपंचायतींचे प्रस्तावांना या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट -“अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
रु.६,९७,००,०००/- (अक्षरी एकूण रुपये सहा कोटी सत्याण्णद लक्ष फक्त) ग्रामीण क्षेत्र विकास 
कार्यक्रमांतर्गत अनुदान मंजूर करण्यात येत असून हे अनुदान संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी 
यांचेमार्फत संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या स्वाधीन करण्यात येत आहे. 

२. संबंधित अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान वितरित 
करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी, नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
काम पाहतील. परिशिष्ट -"अ" मध्ये दर्शविलेली कामे इतर योजनेतून करण्यात आलेली नाहीत, याची 
शहानिशा व खातरजमा जिल्हाधिकारी यांनी करावी व जर सदर काम इतर योजनेतून मंजूर केले 
असल्यास त्या बदल्यात इतर काम मंजूर निधीच्या मर्यादेत राहून बदल करण्याचे अधिकार संबंधित 
जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना राहतील. उपरोक्त कामाच्या बदल्यात इतर काम करणे शक्‍य नसल्यास 
त्यासाठी वितरीत केलेला निधी शासन जमा करण्यात यावा. तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी उपरोक्त 
कामांचे अंदाजपत्रक बांधकाम विभागाकडून प्राप्त करून घ्यावे. याबाबतची सर्व कागदपत्रे शासन 
निर्णयातील अटी व शार्तीनुसार प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांनी करावी. त्यानंतर 
त्यांना प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात यावी व निधी संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद यांना सुपूर्द करण्यात यावा. 

३.  ज्याविवक्षीत प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, केवळ त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित 
ग्रामपंचायतींनी निधी खर्ची टाकणे अनिवार्य आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
संबंधित जिल्हा परिषद यांच्याकडून अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर ग्रामपंचायतींनी प्रस्तावात 
नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे या शासन निर्णयाच्या 
परिशिष्ट -"ब" मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यात अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे सादर करणे आवश्‍यक 
आहे. ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील संबंधित अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींनी हाती 
घेतलेल्या विकासकामांच्या प्रगतीबाबत संनियंत्रण करुन त्याबाबतचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांनी शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.२१/का.९ 


४. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र. झेड ई-१,२२३५ -सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२- 
समाजकल्याण,१९८-ग्रामपंचायतींना सहाय्य अनुदान, राज्य योजनांतर्गत योजना, ०१ अल्पसंख्याकांना 
सहाय्य, (०१) (०१) अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना सहायक अनुदान (कार्यक्रम), (२२३५ बी ०८५) ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
५. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच उपरोक्त संदर्भ क्र. ३ 
व watts वित्त विभागाच्या अनुक्रमे दि.२एप्रिळ,२०१८आणि दि.२५जानेवारी,२०१९रोजीच्या 
परिपत्रकातील व त्यासोबतच्या परिशिष्टामधील मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे.” 
६. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२२८१८३२३४५५१४ असा आहे. हा AIT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sandesh Chhabu 1800 


DN: CN = Sandesh Chhabu Tadvi, C = IN, 
S a n d es h S= Mahdrachtra, © = दशा Of 
C ‘ Maharashtra, OU = Minorities Development 
Department 
C h h abu Tadvi Date: 2019.02.28 19:00:10 +05'30' 
(सं. छ. तडवी) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मंबई, 

) मा'मंत्री/ मा.राज्यमंत्री (अवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

)  मा.मुख्यसचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

) महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 
) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
) 


९ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१० सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई, 
११) जिल्हा कोषागार अधिकारी (स्वी 

१२) अर्थसंकल्प झाखा (का.७, अविवि, मंत्रालय, मुंबई, 
१३) निवडनस्ती (कार्यासन-९) 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.२१/का.९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. ग्राक्षेवि - २०१९/प्र.क्र. २१/का.९, 
दि. २८ फेब्रुवारी , २०१९ 


परिशिष्ट "अ 
अ. ' जिल्हा ' तालुका ग्रामपंचायतीचे कामाचे नांव मंजूर निधी 
क्र नांव (रुपये) 
| धुळे धुळे फागणे मौजे फागणे येथे जेन स्मारक सुशोभिकरण. १० लक्ष 
शिंदेखडा मौजे बेटावद अल्पसंख्याक वस्तीत काँक्रीट रस्ता व गटार १० लक्ष 
मौजे नरडाणा । जेन समाजासाठी सामाजिक सभागृह १० लक्ष 
साक्री धाडणे  कब्रस्तानला वॉल कंपाऊंड व काँक्रीटीकरण १० लक्ष 
करणे. 
निजामपूर हरुन शेख यांच्या घरापासून ते युसुफ अली सैय्यद ५ लक्ष 
यांच्या घरापर्यंत कॉक्रीटीकरण करणे. 
शेणपुर॒ ।कब्रस्थानला वॉल कंपाऊंड करणे. ५लक्ष 
जिल्हा धुळे ५० लक्ष 
२ | नाशिक मालेगाव मौजे कब्रस्थानकडे जाणारा रस्ता कॉक्रीटीकरण. ५लक्ष 
करंजगव्हाण 
मौजे पाटण ।कब्रस्थानकडे जाणारा रस्ता काँक्रीटीकरण Goel 
निंबायती  निंबायती येथे शादी हॉल बांधणे. २०लक्ष 
बागळाण | मौजे अजमीर १)अल्पसंख्याक वस्तीतील रस्ता काँक्रीटीकरण १०लक्ष 
सौंदाणे करणे. 
मौजे अंतातुर २)अल्पसंख्याक वस्तीतील रस्ता काँक्रीटीकरण १०लक्ष 
करणे. 
जिल्हा नाशिक ५७० लक्ष 
३ लातूर निलंगा | मौजे सोनखेड अल्पसंख्याक वस्तीत सिमेंट रस्ता करणे १५ लक्ष 
जिल्हा लातूर १५ लक्ष 
| सोलापूर दक्षिण मौजे हत्तु १) मुस्लीम गल्ली येथे बाबूलाल नदाफ घर ते बशीर ३ लक्ष 
सोलापूर शेख घरापर्यंत गटार व पेव्हर ब्लॉक काँक्रीट रस्ता. 
२) मुस्लीम कब्रस्थान वॉल कंपाऊड करणे ३ लक्ष 
3) File समोरील पेव्हर ब्लॉक बसविणे/ 5३ लक्ष 
कॉक्रीटीकरण करणे. 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.२१/का.९ 


४) अल्पसंख्याक वस्तीत हायमॅक्स दिवा बसविणे.| १.५लक्ष 
५) मोमीन हॉल बांधणे. १.५लक्ष 
जिल्हा सोलापूर १२ लक्ष 
4 बीड गेवराई | मौजे जातेगाव '१मुस्ळीम वस्ती येथे सिमेंट कॉक्रीटीकरण व| १क०लक्ष 
गटाराचे बांधकाम करणे. 
२)बौध्द वस्तमध्ये सिमेंट काँक्रीटीकरण गटाराचे १०लक्ष 
बांधकाम करणे. 
मौजे आहेर ।१)कब्रस्तानसाठी संरक्षण भिंत बांधकाम करणे. १० लक्ष 
बाहेगाव २)मौजे नंदपूर मुस्लिम वस्तीत अंतर्गत रस्ते व १० लक्ष 
नाली बांधकाम करणे. 
अंबाजोगाई मौजे १)कब्रस्तानसाठी संरक्षण भिंत बांधकाम करणे. १० लक्ष 
पाटोदा २)शादीखाना दुरुस्ती करणे. 4 Oa 
३)मस्जिद समोर पेव्हर ब्लॉक बसविणे. 4 Oa 
पाटोदा मौजे चिखळी 'मस्जिदला संरक्षक भिंत बांधणे व मुलभूत सुविधा | 94 लक्ष 
(नाथ) 
कोतन कब्रस्तान संरक्षण भिंत व मुलभूत सुविधा निर्माण १५ लक्ष 
करणे. 
नाळवंडी  ।जानपीर जालींदर साहेब दर्गा संरक्षण भिंत बांधणे.  १०लक्ष 
पारगाव (घु मुस्लिम वस्तीकडे जाणारा सिमेंट रस्ता व नाली १०लक्ष 
बांधकाम करणे. 
जिल्हा बीड ११० लक्ष 
अहमदनगर शिरुर रांजणगाव ।१)कब्रस्थानमध्ये सोयीसुविधा निर्माण करणे. १० लक्ष 
२)जैन समाज स्थानक बांधकाम करणे. १०लक्ष 
पाथर्डी | माळीबाभुळगाव मुस्लीम वस्तीत जमातखाना बांधणे. १०लक्ष 
शेवगाव हातगाव ।इदगाह मैदान येथे संरक्षण भिंत व इंधन विहीत. १०लक्ष 
जिल्हा अहमदनगर ४० लक्ष 
| नांदेड नायगाव । मौजे घुंगराळा 'कब्रस्थान दुरुस्ती व मुलभूत सुविधा २०लक्ष 
मौजे रातोळी ।१)लाल साहेब मशिदीचे कंपाऊंड वॉलचे बांधकाम  इलक्ष 
करणे. 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.२१/का.९ 


२मशिद ते शांकर कांबळे यांच्या घरासमोर सी.सी. उेलक्ष 


रोड करणे. 
३श्री.समशोधीन गुरुजी यांचे होजारील मशिदीचे उलक्ष 
वॉल कंपाऊंड बांधकाम करणे. 
मौजे टेंभुणी मशिदीसमोर पेव्हर ब्लॉक बसविणे. उेलक्ष 
मौजे मरवाळी 'मशिदीसमोर सुशोभिकरण करणे. ३्लक्ष 
कंधार | मौजे हटक्याळ अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये सी.सी.रोड करणे. ३्लक्ष 
मौजे कारताळा अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये सी.सी.रोड करणे. saat 
मुखेड हणेगाव ।१)लतीफ मुल्ला यांचे घर ते मदीना इंजिनिअर वर्क्स १०लक्ष 
पर्यंत सी.सी.रोड करणे 
Qari छोटू मियाँ काझी यांचे घर ते हज्जू होठ १०लक्ष 
चमकूडे यांचे घर सी.सी.रोड करणे. 
जिल्हा नांदेड ६१ लक्ष 
८ | यवतमाळ दारव्हा | मौजे दुधगाव game येथे वॉल कंम्पाऊंडचे बांधकाम करणे. ष्लक्ष 


मौजे महागाव वार्ड क्र.४ मध्ये शे.कालू शो.इब्राहेन ते सलिम दुंगे लक्ष 
यांचे घरापर्यंत व सत्तार दुंगे यांचे दुकानापासून ते 
शे.याकुब शो.इब्राहिम यांचे घरापर्यंत काँक्रीट 
रस्त्याचे बांधकाम करणे. 


मौजे किटा अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये काँक्रीट रस्त्याचे yaa 
बांधकाम करणे. 


पुसद । मौजे जांबनगर aS जमाखॉ पटेल यांच्या घरापासून ते सय्यद१ Ysa 
जमीरोद्दीन यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम 
करणे. 


महागाव | मौजे धनकेश्वर शेख हाजी यांच्या घरापासून ते नजिब सर यांच्या १५लक्ष 
घरापर्यंत सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे. 


जिल्हा यवतमाळ ४७ लक्ष 


औरंगाबाद फुलंब्री बाबरा कब्रस्तानच्या संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे १०लक्ष 


सिल्लोड चारनेर कब्रस्तान संरक्षण भिंत व रस्त्यांचे बांधकाम करणे.  उेलक्ष 


पिंपळदरी कब्रस्तान संरक्षण भिंत व रस्त्यांचे बांधकाम करणे.  उेलक्ष 


पोलाद कब्रस्तान संरक्षण भिंत व रस्त्यांचे बांधकाम करणे. उलक्ष 


टाकळी खु. ।कब्रस्तान संरक्षण भिंत व रस्त्यांचे बांधकाम करणे. उलक्ष 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.२१/का.९ 


उंडणगाव शादीखाना बांधकाम करणे. ७लक्ष 
जळकी बाजार शादीखाना बांधकाम करणे ष्लक्ष 
पळशी शादीखाना बांधकाम करणे. Goat 
गंगापूर | अगरवाडगाव शझादीखाना बांधणे. २०लक्ष 
जिल्हा औरंगाबाद ५९ लक्ष 
। ठाणे भिवंडी । भिवंडी ग्रामीण '१)कुकसे येथे दफनभूमी सरंक्षण भिंत बांधणे १०लक्ष 
२राहुर येथे रस्ता बनविणे. १०लक्ष 
जिल्हा ठाणे २० लक्ष 
: परभणी पुर्णा वझुर अल्पसंख्याक वस्तीत सिमेंट रोड, नाळी व' २०लक्ष 
विद्युतीकरण करणे. 
जिल्हा परभणी २०लक्ष 
१२ | सांगली ' मिरज | निजली-बामणी १मुस्लीम समाज दफनभुमी वॉल कंपाऊंड व| Goose 
पेव्हींग ब्लॉक बसविणे 
२)खटाव येथील मुस्लीम दर्गा परिसरातील १७०लक्ष 
अंतर्गत रस्ते कॉक्रीटीकरण करणे. 
शिराळा चरण मुस्लीम गल्ली सय्यद नायकवाडी यांच्या घरापासून, पलक्ष 
डॉ.महमद नायवाडी यांचे घरापर्यंतचा रस्ता 
काँक्रीटीकरण करणे. 
आरळा गणीबाबा मुजावर यांच्या घरापासून यासिन हासिन ge 
डांगे यांच्या घरापर्यंत आर.सी.सी. गटर्स बांधणे 
शिराळा  ।सलामसाहेब दर्गाजवळील HIRAM कंपाऊंड लक्ष 
वॉल बांधणे. 
जिल्हा सांगळी ३८ लक्ष 
१३ हिंगोली | कळमनुरी आखाडा बाळापूर वार्ड क्र.६ अल्पसंख्याक वस्तीत मध्ये पेव्हर ब्लॉक| oma 
वसमत सी.सी रोड, नाली बांधकाम करणे 
eel अल्पसंख्याक वस्तीत सी.सी.रोड व नाली omar 
बांधकाम करणे 
हिंगोळी ' मौजे हिरडी अल्पसंख्याक वस्तीत पाणी पाईपलाईन व| २०लक्ष 
जलकुंभ बांधकाम करणे. 
जिल्हा हिंगोली ४७० लक्ष 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.२१/का.९ 


न जालना । बदनापूर ' मोजे निकळक शझादीखाना बांधकाम करणे. १०लक्ष 
मौजे काजळा «| शादीखाना बांधकाम करणे. १०लक्ष 
जिल्हा जालना २० लक्ष 
१५ अकोला | मुर्तिजापूर ' मौजे सोनोरी अल्पसंख्याक वस्तीत रस्ते तयार करणे. QO 
जिल्हा अकोला २० लक्ष 
१६ नागपूर | नागपूर ' बोथली ग्रा.पं. als क्र.१ पठाण लेआऊट मध्ये सिमेंट रस्ते १०लक्ष 
बांधकाम 
२ोवार्ड क्र.१ पठाण लेआऊट मधील रस्त्याचे पलक्ष 
खडीकरण 
३)वार्ड क्र.१ पठाण लेआऊट मधील नाली पलक्ष 
बांधकाम 
जिल्हा नागपूर २० लक्ष 
; गडचिरोली | अरमोरी | मौजे पिसेवडधा १)कब्रस्तानाळा वॉल कंपाऊंड बांधणे. १०लक्ष 
२)मौजे मुरुगाव येथे कब्रस्तानला वॉल कंपाऊंड व| १०लक्ष 
सी.सी.रोड बांधणे. 
जिल्हा गडचिरोली २० लक्ष 
१८ । भंडारा भंडारा मौजा दवडीपार चैतराम लांजेवार (गावामधून) ते कब्रस्तान पर्यंत १५लक्ष 
सिमेंट रस्ता. 
जिल्हा भंडारा १पलक्ष 
१९ कोल्हापूर | कागल । लिंगणूर दुमाला अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये रस्ते व गटार करणे १०लक्ष 
ग्रा.पं. 
करवीर तामगाव अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये रस्ते व गटार करणे. १०लक्ष 
जिल्हा कोल्हापूर २० लक्ष 
२० वर्धा वर्धा मौजे म्हसळा अल्पसंख्याक वस्तीतील कामे १०लक्ष 
मौजे केळझर कब्रस्थानातील विकास कामे १०लक्ष 
जिल्हा वर्धा २० लक्ष 
एकूण रूपये ६९७ लक्ष 


(अक्षरी एकूण रुपये सहा कोटी सत्याण्णव लक्ष फक्त) 


Sandesh Chhabu 
Tadvi 


(a. छ. तडवी) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Sandesh Chhabu 1800 
DN: CN = Sandesh Chhabu Tadvi, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Minorities Development Department 
Date: 2019.02.28 19:00:38 +05'30" 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.२१/का.९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.२१/का.९, 
दि. २८फेब्रुवारी ,२०१९ 


परिशिष्ट - "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 
प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यान्वित केलेल्या 
क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. ग्राक्षेवि २०१९/ प्र.क्र.२१/ 
का.९, दि. २८ फेब्रुवारी ,२०१९ अन्वये वितरित केलेला रु. /- (AERTS. 
) एवढा निधी पुढील विकासकामांसाठी उपयोगात आणला आहे :- 


विकासकाम/ विकासकामे वापरलेली रक्‍कम 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत ज्या निकष/ अटींनुसार शासनाने 
अनुदान मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पुर्तता करण्यात आली आहे. तसेच ज्या 
प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधिचा प्रत्यक्षात विनियोग 
झाला आहे, याची खातरजमा करण्याकरिता मी खालील दस्तऐवज/अभिलेखांची तपासणी केली आहे :- 

तपासणी केलेल्या दस्तऐवज/अभिलेखांचे प्रकार :- 

. प्रमाणक आणि पुस्तक लेखा (Vouchers and Book of Accounts) 
. मोजणी पुस्तके (Measurement Books) 
. सहायक अनुदान / कर्ज नोंदवही (Grant-in-aid/ Loan Register) 
. खर्च नोंदवही (Expenditure Register) 


Cc AW A -0 


RRR 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


